राज्यातील एकात्मिक वदस्रोद्योग संकुलांना 
अर्थसहाय्य मंजूर करणेबाबत. (श्री गणेश 
इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा. लि. देगांव, ता. 
सिंदखेड, जि. धुळे.) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः CHAT २०२०/प्र.क्र.५३/टेक्स-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१. सहकार, पणन व वस्त्रोच्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा-२०११/प्र.क्र.९८/टेक्स-४, 
दिनांक २५ मे, २०१२. 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग समक्रमांकित शासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा दिनांक ३१ मार्च, 
२०२१. 

३. आयुक्त, वस्रोद्योग आयुक्‍तालय,नागपूर यांचे पत्र क्रमांकः कार्या-४/यंत्रमाग/ब-३/गणेड/दुसरा हप्ता/ 
५४००/२०२२, दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२२. 

४. आयुक्त, वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांकः कार्य-४/प्रकरण क्रमांक ५३/गणेश॒ 
टेक्सटाईल/अनुदान/१७४१/२०२३, दिनांक २१/०३/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजना सन २००५-०६ या वर्षापासून अंमळात 
आली आहे. सदर योजनेंतर्गत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुलांना प्रकल्प किंमतीच्या vo % किंवा 
रु.४०.०० कोटी यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य ४ टप्प्यात मंजूर करण्यात येते. 
या योजनेंतर्गत राज्यात मंजूर झालेल्या व भविष्यात मंजूर होणा-या एकात्मिक वस्त्रोद्योग 
संकूलांना प्रकल्प किंमतीच्या ९ % किंवा रु.९.०० कोटी यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल तेवढे 
अनुदान देण्याची योजना संदर्भीय दि.२५ मे,२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली 
आहे. केंद्र शासन त्यांच्या हिऱ्याच्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम ज्या प्रमाणात मंजूर करेल त्या 
प्रमाणात राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम मंजूर करण्यात येईल, अशी 
उपरोक्त शासन निर्णयात तरतूद आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत श्री गणेश इंटीग्रेटेड 
टेक्सटाईल पार्क प्रा. लि. देगांव, ता. सिंदखेड, जि. धुळे. या वस्त्रोद्योग संकुलास केंद्र शासनाने 
आतापर्यंत एकूण रु.१०.०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त झाले आहे. त्याप्रमाणात राज्य शासनाकडून 
देय असलेल्या रू.२२५.०० लाख अर्थसहाय्यामधून आतापर्यंत रु.९०.००लाख अर्थसहाय्य 
वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरीत देय असलेले रु.१३५.०० लाख इतके अर्थसहाय्य मंजूर 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः CHAT २०२०/प्र.क्र.५३/टेक्स-४ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने दि.२६/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये श्री गणेश इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल 
पार्क प्रा. लि. देगांव, ता. सिंदखेड, जि. धुळे. या वस्त्रोद्योग संकुलाच्या रू. १०४.०३ कोटी 
इतक्या प्रकल्प अहवालास मान्यता दिलेली आहे. केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल 
योजनेंतर्गत अनुदान देण्याची योजना संदर्भीय क्र.१ येथे नमूद दि.२५ मे, २०१२ च्या शासन 
निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली आहे. Wak THAT संकुलास केंद्र शासनाच्या हिऱ्यापोटीचे 
आतापर्यंत एकूण रु.१०.०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त झाले आहे. त्याप्रमाणात राज्य शासनाच्या 
हिऱ्यापोटीचे एकूण रु.२२५.०० लाख देय आहे. त्यापैकी संदर्भीय क्र.२ येथे नमूद 
दि. ३१/०३/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.९०.०० लाख इतके अर्थसहाय्य वितरीत 
करण्यात आले आहे. 


केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजनेंतर्गत अनुदान मंजूर करण्यासाठी २८५१ 
५२६४ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता सुधारित अंदाजामध्ये 
रु.४९०.०० लाख इतका निधी उपलब्ध झाला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये सदर लेखाशीर्षाखाली 
आतापर्यंत २८५.०० लाख इतका निधी वितरित झाला आहे. शासन निर्णय दि.२५ मे, २०१२ मध्ये 
नमूद सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन सदर वदस्रोद्योग संकुलाने केले आहे. याची 
शहानिशा आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करण्याच्या अटीवर श्री गणेश इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल 
पार्क प्रा. लि. देगांव, ता. सिंदखेड, जि. धुळे. या वस्रोद्योग संकुलास सदर लेखाशिर्षाखाली 
शिल्लक असलेल्या तरतुदीमधून रु.१३५.०० लाख (रुपये एक कोटी पस्तीस लाख फक्त) इतके 
अर्थसहाय्य मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर अर्थसहाय्य शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अशा 
अतिरिक्त अटी व शर्ती सदर वस्त्रोद्योग संकुलास लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच 
खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्‍त अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती :- 


अ) राज्य शासनाकडून मंजूर होणारा निधी संबंधीत Tala Ad एक दुय्यम खाते 
(Subsidiary Account) उघडून त्यामध्ये जमा करण्यात यावा. 


ब) केंद्र शासनाने त्यांच्या एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारणी व निधीवरील 
नियंत्रणासाठी स्पेशल परपज व्हेइकल (SPV) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) यांची जी 
जबाबदारी निश्चित केळी आहे ती जबाबदारी राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधी संदर्भातही 
राहीळ.याशिवाय राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या निधीच्या वापराबाबत SPV व PMC यांचेबरोबर 
आयुक्‍त वस्त्रोद्योग यांची देखील जबाबदारी राहील. 


क) केंद्र शासनाने एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्धारीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार निधीचे विनियोजन करण्यासंदर्भात बंधपत्र लिहून देण्याची अट 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः CHAT २०२०/प्र.क्र.५३/टेक्स-४ 


घालण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या निधी विनियोजनाबाबत बंधपत्र 
लिहून देण्याची जबाबदारी संकुलाच्या Sas परपज व्हेइकल (SPV) ची राहील, तसेच बंधपत्र 
लिहून घेण्याची संचालक TANT महाराष्ट्र शासन यांची राहील. 


ड) संकुलांना राज्य शासनामार्फत वितरीत केलेल्या अर्थसहाय्याचा योग्य विनियोग होत आहे 
किंवा कसे याबाबत महालेखापाल यांचेकडून लेखापरिक्षण करण्यात येईल. सदर 
ळेखापरिक्षणासाठी आव्यक दस्तऐवज महालेखापालांना उपलब्ध करुन देणे प्रवर्तकावर 
बंधनकारक राहील. 


इ) केंद्र शासनाने सुधारीत प्रकल्प अहवालास मंजुरी दिल्यानंतर राज्य शासनाच्या 
अर्थसहाय्याचे अतिप्रदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संकुलाने ते शासनास परत करणे 
बंधनकारक राहील. 


३. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं ०४/०४/२०२२ सोबतच्या परिशिष्ठातील 
अ.क्र. ९ येथील “३३-अर्थसहाय्य” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले आहेत. सदर अ.क्र.९ मधील तपासणी सूचीतील क्र.६, ७, १० मधील तरतूदी या प्रकरणी 
लागू होत नाहीत. तर क्र. १, २, ३, ४, ५, ८, ९ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू असून सदर 
तरतुदींची पूर्तता या प्रकरणी होत आहे. 


४. वित्तविभाग, परिपत्रकक्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- अ नुसार ५, ६, ८, ९, १० मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. तर क्र.१, २, 
३, ४, ७, मधील बाबींची पूर्तता खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे :- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. “33- अर्थसहाय्य” या 
बाबीखालील सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत 
आहे. 


२) मंजूर निधी :- “मागणी क्र. व्ही- २, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग 
व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था (02) (६०) वस््रोद्योग संकुल उभारणे (केंद्र योजना) (कार्यक्रम) 
33, अर्थसहाय्य (२८५१ ५२६४)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सुधारित 
अंदाजान्वये प्राप्त तरतूद रु.४९०.०० लाख निधी उपलब्ध झाला आहे. यामधून रु. २८५.००लक्ष 
इतका निधी वितरित झाला असून रु. २०५.०० लक्ष इतका निधी शिल्लक आहे 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- 
मागील ३ महिन्यापूर्वी कोणतेही अनुदान वितरीत करण्यात आलेले नाही. 


४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाश्ीर्षातर्गत एक 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- सदर लेखाशीर्षाखाली एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः CHAT २०२०/प्र.क्र.५३/टेक्स-४ 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- लागू नाही. 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिका-याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार वस्त्रोद्योग संकुल 
योजना राबविण्यात येते. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेडा काढावेत :- लागू नाही. 


९) खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 


qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे 05 द्वारे आहरित करावी - लागू 
नाही. 


५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.१३५.०० लाख(रूपये एक कोटी पस्तीस 
लाख फक्त) इतक्या अनुदानाचा खर्च “मागणी क्र.व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, 
संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (६०) वस््रोद्योग संकुल उभारणे (केंद्र 
पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य (२८५१ ५२६४)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झालेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


६. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१३५.०० लाख (एक कोटी पस्तीस 
लाख) इतकी रक्कम श्री गणेशा इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा. लि. देगांव, ता. सिंदखेड, जि. 
धुळे. (SHREE GANESH INTEGRATED TEXTILE PARK PVT. LTD. DEGOAN, TAL. 
SINDKHED, DIST. DHULE) या वस्त्रोद्योग संकुलाच्या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, 
मुंबई येथून आहरीत करुन व वस्त्रोद्योग संकुलाच्या 


१) बँकेचे नांव : कॅनरा बँक, 

२) शाखा : सांताक्रुझ पुर्व, मुंबई, 
) 
) 


3) खाते क्र. :०१११२१४००००६१ 
४ आय.एफ.एस.सी. कोड : CNRBooo09 94 


मध्ये वितरित करण्याची कार्यवाही करण्याकरिता श्री. सु. ल. काठोळे, कक्ष अधिकारी 
(रोखशाखा), सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ यांना “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स.दि.खरात उपसचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः CHAT २०२०/प्र.क्र.५३/टेक्स-४ 


(वस्त्रोद्योग, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ (/०००८) यांना 
“नियंत्रण अधिकारी” म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या दि. ०४/०४/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विभागास 
दिलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभाग अनौसं क्र. ३८८/कार्यासन १४३१, दिनांक 
२७/१२/२०२२ ववित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं क्र. २७४ व्यय-२ दि. 
२९/०३/२०२३ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३०१७४७४१३५०२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK ASHOK DAINGADE 
VIVE K A H K IN: =IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=53c2fccec74ddb1c052589e5cbaed9d 1 9ba0d0043df169c 
83be27faeb8b{045b, postalCode=400032, st=Maharasht 


lahara 
i ber=670EBOFA576F65F4406D031E1 1A90EA6FFB3AEFB 
253D401F5CED2AD1 A6605DEF, -VIVEK ASHOK DAINGADE 
Date: 2023.03.30 17:52:36 +05'30' 


(वि. अ. दाईंगडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 

२. सचिव Ga), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 

३. उप सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर, 

५. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय 
मुंबई, 

७. कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. आयुक्त, TA आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

९. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर, सोलापूर 

१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२.कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.श्री गणेश इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा. लि. देगांव, ता. सिंदखेड, जि. धुळे. . 

१५. निवडनस्ती (टेक्स-४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


